अधीक्षक अभियंता, मध्यवर्ती संकल्पचित्र 
संघटना, नाशिक अंतर्गत धरण मंडळ, दरवाजे 
मंडळ, कालवे मंडळ व उपसा सिंचन योजना, 
मंडळ नाशिक या कार्यालयांतर्गत नियत अस्थायी 
व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना 
दिनांक ०१/१०/२०१९ ते दिनांक २९/०२/२०२० 
या कालावधीकरीता मुदतवाढ मिळणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र. मुदत-०९१९/प्र.क्र.४२९/२०१९/मोप्र-१, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 
दिनांक : - ०१ ऑक्टोंबर, २०१९ 


वाचा :१) शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग,क्र.मुदत-०२१९/प्र.क्र. ८४/२०१९/मोप्र-१, 
दिनांक ०२/०३/२०१९. 
२) अधीक्षक अभियंता, (प्रशासन) मध्यवर्ती संकल्पचित्र संघटना यांचे पत्र जा.क्र.मप्रक/ 
आ-१/मुदतवाढ/१८९/२०१९, दिनांक ३१/०८/२०१९. 


शासन निर्णय : 


मध्यवर्ती संकल्पचित्र संघटना, नाशिक अंतर्गत अधीक्षक अभियंता (प्रशासन) मध्यवर्ती 
संकल्पचित्र संघटना, नाशिक अंतर्गत दरवाजे/धरण/ कालवे/उपसा सिंचन योजना मंडळ या 
कार्यालयातील सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रात (विवरणपत्र “अ” आणि “ब” ) दर्शविलेल्या प्रमाणे 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील एकूण १९७ पदांना तसेच रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील १ पदास 
दिनांक ०१/१०/२०१९ ते दिनांक २९/०२/२०२० या कालावधीकरीता मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


२. अधीक्षक अभियंता, मध्यवर्ती संकल्पचित्र संघटना, नाशिक अंतर्गत दरवाजे/धरण/ कालवे/ 
उपसा सिंचन योजना/मंडळ, नाशिक यांच्या आस्थापनेवरील सोबतच्या १७० नियत अस्थायी पदांसाठी 
व १ रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांसाठी येणारा खर्च मागणी क्रमांक आय-३, २७०१ मोठे व 
मध्यम पाटबंधारे, (८०) सर्वसाधारण (००६) संयंत्रणा (०१) आस्थापना (०१)(०१) (२७०१-२८७५) (योजनेत्तर) 
या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात येईल व त्यावरील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


तसेच अधीक्षक अभियंता, उपसा सिंचन योजना मंडळ, मध्यवर्ती संकल्पचित्र संघटना, नाशिक 
या कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील २७ पदांवरील खर्च मागणी क्र.आय-५, ४८०१ वीज व 
प्रकल्पावरील भांडवली खर्च (००१) संचालन व प्रशासन (योजनांतर्गत) (०१) संचालन व प्रशासन, (०१) 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-०९१९/प्र.क्र.४२९/२०१९/मोप्र-१ 


(०८) अधीक्षक अभियंता, मध्यवर्ती संकल्पचित्र संघटना, (विज गृह) (४८०१ ०९५७) या लेखाशिर्षाखाली 
खर्ची टाकण्यात येईल व त्यावरील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


हे आदेश, शासन निर्णय, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/आपुक, दिनांक 
११.०९.२०१९ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यांत आलेल्या प्राधिकारानुसार निर्गमित करण्यांत 
येत आहेत. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९१००११६५७५७७८२७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Ranjit Shivajirao Ahire 


Ranjit Shivajirao instars’ <Seennen 0 


. Maharashtra, OU = Water Resources 
Ahire ताचा 
(र. शि. अहिरे) 
सहपत्र : विवरणपत्र “अ” व “ब” कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत :- 


१. महालेखापाल (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 


२. मुख्य अभियंता, मध्यवर्ती संकल्पचित्र संघटना, नाशिक. 


३. अधीक्षक अभियंता (कालवे), मध्यवर्ती संकल्पचित्र संघटना, नाशिक. 


४. अधीक्षक अभियंता (उपसा सिंचन योजना), मध्यवर्ती संकल्पचित्र संघटना, नाशिक. 


५. अधीक्षक अभियंता (धरण), मध्यवर्ती संकल्पचित्र संघटना, नाशिक. 


६. अधीक्षक अभियंता (दरवाजे), मध्यवर्ती संकल्पचित्र संघटना, नाशिक. 


७. कार्यासन अर्थसंकल्प-१, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८. कक्ष अधिकारी (आ.प्रशि.), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


प्रत : मोप्र-१ (संग्रहार्थ). 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-०९१९/प्र.क्र.४२९/२०१९/मोप्र-१ 


विवरण पत्र -अ 


शासन निर्णय क्र. मुदत-०९१९/प्र.क्र. ४२९ /२०१९/मोप्र-१, दिनांक : ०१ ऑक्टोंबर, २०१९ चे सहपत्र. 


अधीक्षक अभियंता (प्रशासन) मध्यवर्ती संकल्पचित्र संघटना, नाशिक अंतर्गत दरवाजे/धरण/ उपसा 


सिंचन योजना/ कालवे/ या मंडळ कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना मुदतवाढ 
दि. ०१.१०.२०१९ ते दि. २९.०२.२०२० 


धीक्षक 


धोक्षव 


धोक्षव 


अ.क्र. पदांचे नाव मुख्य एकूण 
अभियंता अभियंता अभियंता अभियंता अभियंता 
संकल्पचित्र (दरवाजे) (धरण) (उपसा सिंचन । (कालवे) 
संघटना मध्यवर्ती । संकल्पचित्र योजना) मध्यवर्ती 
नाशिक संकल्पचित्र | मंडळ, मध्यवर्ती । संकल्पचित्र 
संघटना, मध्यवर्ती | संकल्पचित्र | संघटना, 
नाशिक संकल्पचित्र | संघटना, नाशिक 
संघटना, नाशिक 
नाशिक 
eed २ a 3 v & & Bal 
१ | मुख्य अभियंता १ 1 | Lae] L Lo] g 
२ | अधौक्षक अभियंता [| १ १ १ १ शु 
३ । कार्यकारी अभियंता Lo 3 नि शु 7 १७ 
४ । सहा.अधीक्षक अभियंता na ॥ "९ | ae C= | १ १ 
५ | वरिष्ठ भूवैज्ञानिक | a g aa L | १ 
६ | उप अभियंता/स.अ. श्रेणी-१ Le] १२ 3 १६ १६ ६७ 
७ | सहाय्यक भूवैज्ञानिक a Lo | g Lo] Ls | g 
८ | शाखा अभियंता /सहा.अभियंता शि 11 शु विकी १५ १९ 
श्रेणी-२ 
९ । सहा.अभियंता श्रेणी-२ Lb Lo || Lo Lo J १० १० 
१० | अधीक्षक Le] aw [=] a १ १ 
११ | प्रथम लिपीक शिश ae १ | २ ३ 
१२ । भांडारपाल | .. 3. 1 g |... 10 | g 
१३ | afer fete Le १ १ Ls | द ८ 
१४ | सहा.आरेखक(आरेखक श्रे-२) शिक 1. | 2. शिळ y Zz 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-०९१९/प्र.क्र.४२९/२०१९/मोप्र-१ 


१५ | अनुरेखक (आरेखक श्रेणी-३) विशी शकी शिका f= | ट्‌ Zz 
१६ । टंकलेखक/कनिष्ठ लिपीक/ णं २ शि २ aw RC 
लिपीक टंकलेखक 
१७ | संगणक 10 | a a Le | ¥ ¥ 
१८ | वाहन चालक शकी शा a २ २ कि 
१९ । शिपाई/सफाईगार/स्वच्छक al g a pl ११ १२ 
२० | चोकोदार शिवी १ शिका शी २ 3 
22 | बांधणीकार a शिका g a fF | g 
२२ | दप्तरी शकी na १ १ Q 3 
२३ | नाईक al Ra aa १ १ 2 
एकूण a २९ BR २७ La | ७ १९७ 
Ranjit oN का य 


Shivajirao Ahir 


Maharashtra, OU = Water Resources 


e Departmen 


t 
Date: 2019.10.01 16:59:31 +05'30' 


(र. Br. अहिरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-०९१९/प्र.क्र.४२९/२०१९/मोप्र-१ 


विवरणपत्र-ब 


शासन निर्णय क्र. मुदत-०९१९/प्र.क्र.४२९/२०१९/मोप्र-१, दिनांक : ०१ ऑक्टोंबर २०१९ चे सहपत्र 
अधीक्षक अभियंता (प्रशासन) मध्यवर्ती संकल्पचित्र संघटना, नाशिक अंतर्गत दरवाजे/ धरण/ कालवे 
/उपसा सिंचन योजना/ मंडळ या कार्यालयातील रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना मुदतवाढ 
दिनांक ०१.१०.२०१९ ते दिनांक २९.०२.२०२० 


अ.क्र. | कर्मचाऱ्यांचे नांव पदनाम सेवानिवृत्ती दिनांक 


pa | अरुण रतनगिर गोसावी वाहन चालक ३०.०४.२०२१ 


रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील एकूण पदे :१ 


ad Digitally signed by Ranjit Shivajirao Ahire 
R a nj it DN: CN = Ranjit Shivajirao Ahire, C = IN, S 
= Maharashtra, O = Government Of 
Maharashtra, OU = Water Resources 


S h | V al | rao A h j re Department 


Date: 2019.10.01 16:59:51 +05'30' 


(र. शि. अहिरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


